उपसंचालक आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, 
कोल्हापूर यांच्या अंतर्गत श्रेणीवर्धीत उपजिल्हा 
रुग्णालय, वेंगुर्ला, जि.सिंधुदुर्ग येथील नवनिर्मित १५ 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२४/प्र.क्र.१२२/आरोग्य-४ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मंत्रालय, मुंबई 
तारीख: २८ मार्च, २०२४ 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.पदनिर्मिती-२०२२/प्र.क्र.१५४/आरोग्य-३अ, दिनांक 
२३.०६.२०२२. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १८.०८.२०२२, दिनांक 


०८.०२.२०२३, दिनांक ३१.०८.२०२३, दिनांक ०६.०९.२०२३ व दिनांक २१.०२.२०२४. 


३) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य), पुणे यांचा प्रस्ताव क्र.संसआसे/ 
उसआसे कोल्हापूर/नव निर्मित पदे १५/कक्ष-५२ब/न.क्र.६६२/३१९४-९६/२३, दिनांक 
०७.०२.२०२४. 

प्रस्तावना :- 


उपरोक्त क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, 
कोल्हापूर यांच्या अंतर्गत श्रेणीवर्धीत उपजिल्हा रुग्णालय, वेंगुर्ला, जि.सिंधुदुर्ग येथील १५ अस्थायी पदे 
निर्माण करण्यात आळेत. सदर पदांची यापुढेही आवश्‍यकता असल्याने सदर पदांना दिनांक २३.०६.२०२२ ते 
दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

उपसंचालक आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर यांच्या अंतर्गत श्रेणीवर्धीत उपजिल्हा 
रुग्णालय, वेंगुर्ला, जि.सिंधुदुर्ग येथील नवनिर्मित १५ अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबतचा सहसंचालक, 
आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य), पुणे यांच्याकडून प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. 


२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या उपजिल्हा 
रुग्णालय, वेंगुर्ला, जि.सिंधुदुर्ग येथील १५ अस्थायी पदांना दिनांक २३.०६.२०२२ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२४/प्र.क्र.१२२/आरोग्य-४ 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन पुढील लेखाशिर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावे आणि हा खर्च सन २०२३-२४ 
या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
अ.क्र. लेखाशिर्ष 

| मागणी क्रमांक आर-१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
(०१(०९)-महाराष्ट्र आरोग्य विकास प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण/कुटीर रुग्णालयांचे जिल्हा 
रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (अनिवायी (२२१० ४६२४)” 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १८.०८.२०२२, 
दिनांक ०८.०२.२०२३, दिनांक ३१.०८.२०२३, दिनांक ०६.०९.२०२३ व दिनांक २१.०२.२०२४ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर पदे 
व्यपगत झाले नसल्याची खात्री करण्यात आली आहे. 


५. सदर पदांना यापुढील कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करताना या सोबतच्या 
“परिशिष्ट-अ” मधील तक्त्यात प्रत्येक आरोग्य संस्थेचे नाव, एकूण मंजूर पदे, स्थायी पदे व अस्थायी पदे 
(तपशिलवार माहिती) याबाबतच्या माहितीसह शासनास सादर करण्यात यावा. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२२१३५७३५८६१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NEELAM GIRISH 
SANGWAI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 


2.5.4.20=a9bbc429d62201a67249f70e60ac 
G | R | S H dfadbff901 fbbbf45cc393dbd6aa91fbdé6ca, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=81E4E52421D72A2AE32DF6 
C7DO6ABB4E6A7B5820C3A929F328AD6CO 
A N WA | DCA4F38C7, cn=NEELAM GIRISH SANGWAI 
Date: 2024.03.28 10:36:02 +05'30' 
(नीलम संगवई ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महाळेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२४/प्र.क्र.१२२/आरोग्य-४ 


. जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय, सिंधुदुर्ग. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग. 

. वित्त विभाग ( कार्यासन /व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

. निवडनस्ती (आरोग्य-४), सा.आ.वि. 


eo ae ७ © 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२४/प्र.क्र.१२२/आरोग्य-४ 


“परिशिष्ट-अ” 


(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.अपदे-२०२४/प्र.क्र.१२२/आरोग्य-४, 
दिनांक २८.०३.२०२४ सोबतचे विवरणपत्र) 


अ.क्र. | आरोग्य संस्थेचे नाव| एकूण | स्थायी पदे अस्थायी पदे 
मंजूर पदे 

वैद्यकीय अधिकारी (शल्यचिकित्सक), 
गट-अ (१ पद) 
वैद्यकीय अधिकारी (बघिरिकरण शास्त्रज्ञ), 
गट-अ (१ पद) 
वैद्यकीय अधिकारी (भिषक), गट-अ 

उपजिल्हा (१ पद) 

| रुग्णालय, वेंगुर्ला, १५ - o | वैद्यकीय अधिकारी (बालरोगतज्ञ), गट-अ 
जि.सिंधुदुर्ग (१ पद) 


सहाय्यक अधिसेविका, वर्ग-३ (१ पद) 
परिसेविका, वर्ग-३ (२ पदे) 
अधिपरिचारिका, वर्ग-३ (५ पदे) 

औषध निर्माण अधिकारी, वर्ग-३ (२ पदे) 
वरिष्ठ लिपिक, वर्ग-३ (१ पद) 


KKKKKKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


